ई-प्रिझन प्रणाली कार्यान्वित करणेकामी 
राज्यातील सर्व कारागृहांचे संगणकीकरण 
करणे (केंद्र पुरस्कृत योजना), या योजनेकरिता 
केंद्र शासनाकडून प्राप्त रक्‍कम खर्च 
करण्याकरिता नविन लेखाशिर्षास मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: जेएलए०५१८/प्र.क्र.८०/तुरुंग-२ 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक - १९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा- १. गृह मंत्रालय, केंद्र शासन यांची क्र.१७०१३/२९/२०१७/पीआर, दिनांक २६.३.२०१८, 
दिनांक २०.७.२०१८, दिनांक २७.३.२०१७, दिनांक ३.९.२०१९ रोजीची पत्रे. 


२. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखापाल कार्यालय लेखा व अनुज्ञेयता-१, महाराष्ट्र यांचे 
क्र. सं.ख.वि/चा-१/गृहविभाग/यूओआर ७५/२०२३-२४/६२८, दिनांक ०१.०८.२०२३ 
रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र कारागृह विभागास ई-प्रिझन प्रणाळी राबविण्याकरिता 
वाचा क्र. १ येथील पत्रान्वये निधी प्राप्त झाळा असून हा निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा 
आहे. सदर निधी ई-प्रिझन प्रणाली कार्यान्वित करणेकामी राज्यातील सर्व कारागृहांचे 
संगणकीकरण करणे (ha हिस्सा १००%), या योजनेंतर्गत खर्च करण्याकरिता नविन 
लेखाशिर्षास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र कारागृह विभागास प्राप्त रु.४,३४,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
चार कोटी चौतीस लक्ष फक्त) इतका निधी ई-प्रिझन प्रणाली कार्यान्वित करणेकामी राज्यातील 
सर्व कारागृहांचे संगणकीकरण करणे (केंद्र हिस्सा १००%) या योजनेंतर्गत खर्च करण्याकरिता 
खालील नविन लेखाशिर्ष उघडण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलए०५१८/प्र.क्र.८०/तुरुंग-२ 


मराठी English 

मागणी क्रमांक बी-५ B-5 

Demand No. 

मुख्य लेखाशीरष २०५६ तुरुंग 2056 Jails 

Major Head 

उप मुख्य लेखाशीर्ष विना त] रा 

Sub Major Head 

गौण शीर्ष १०१, तुरुंग 101, Jails 

Minor Head 

गट शीर्ष 11,111 किक 

Group Head 

उप शीर्ष (००) (२०) ई- प्रिझन प्रणाली कार्यान्वित (00) (20) Implementation of E-prisons 

Sub Head करणेकामी राज्यातील सर्व कारागृहांचे project aimed at computerization of the 
णक करे द्र functioning of all prisons (Central share 
संगणकीकरण करणे (cha हिस्सा | 100%) 
400%) 

संगणक संकेतांक २०५६०२९६ 20560296 

Scheme Code 

उद्दिष्ट ३१- सहाय्यक अनुदाने 31- Grant in Aid 

Object 

२. सदर झासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या 


अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ख.वि./चा-१/गृह विभाग/युओआर-७५/२०२३-२४/६२८, दिनांक 
०१.०८.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या »=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२४०११९१७५८३५२२२९ असा आहे. सदर आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PARTMENT, 


|8A29CCAC79EC62AAFD247DECECES, 


SEEMA TUSHAR SAWANT ; 


(सीमा तु.सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा महाराष्ट्र) मुंबई/नागपूर, 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलए०५१८/प्र.क्र.८०/तुरुंग-२ 


४. प्रधान सचिव (अ. व सु, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

५. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०. कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११.वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई, 

१२. निवड नस्ती, तुरुंग-२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


